स्वामी रामानंद तीर्थ शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, अंबाजोगाई या संस्थेस राज्य 


योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 


करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१३/प्रशञा-१, 


दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२४ 


गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 


वाचा: 9) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 


भाग-|॥॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 


२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 


प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 


४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१. 
५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र फाईल क्र.डीएमईआर- 
२२०११/३५८/२०२३-पीआरओसी१, दिनांक ०२.०१.२०२४. 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या अधिपत्याखाळीळ स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, अंबाजोगाई या संस्थेस सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत 


अनुदानातून रुग्णसेवा तसेच राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली यांच्या मानकानुसार आवश्‍यक 
ई-उपकरण प्रणालीवरील रुपये ८२,८६,४००/- (रुपये ब्याऐंशी लक्ष, सहाऐंशी हजार, चारशे फक्त) 


इतक्या किंमतीची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीस या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


विवा ई- त नग | प्रति नग aoa 
अ.क्र. | उपकरण यंत्राचे नाव व्य त्स पं किंमत 
= संख्या | किंमत 

| अ | १०२७७ । लेरींगोस्कोप २ ५००००० १०००००० 
२ १०२७२ | सिरींज पंप १० | 30000 300000 
३ | १०२४० | फुमीगोमिटर ऑर WIRE Ha ४ ३५००० १४०००० 
4] १०००७ | मल्टीपॅरा मॉनिटर (9 para) ३ ३००००० ९००००० 
५ | ११०६८ | पेरीफेरल ad स्टीम्युलेटर (हाई एंड) 3 | १००००० ३००००० 
& १००४७ | कोल्ड स्टोरेज कबिनेट 02 बाडी २ ४००००० ८००००० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१३/प्रशा-१ 


oa eee: ह आ लात नग | प्रति नग por टा 
अ.क्र. | उपकरण यंत्राचे नाव दख. eee. झं किंमत 
म संख्या | किंमत 
१०६३६ | कोल्ड स्टोरेज फार किपींग डेड 
9 बॉडीज २ ४२२३०० ८४४६०० 
बॉडीज 
१०७९४ | हॉट एअर ओवहनममायक्रोबायोळांजी | ४ २०००० ८०००० 

९ १०२९५ | हॉट एअर ओवहन हेवी ड्युटी 1 १_| ८०००० ८०००० 

| अँळ. | १०७९५ INET इंक्युबेटर in Sah 200000 200000 

| 99 | १०३१९ | ईक्युबेटर Q ७५००० १५०००० 

१२ | १०८११ | व्हि.डी.आर.एल.रोटर 4 4ooo 24000 

१३ | १०४५९ | ऑटोक्लेव्ह (टॉप ळोडिंगो २ ६८००० १३६००० 

१४ १०७९८ लॅपटॉप २ ४०००० ८०००० 

व ११०२६ ग इंटरनेट PARM विथ lea aot aes 

aces प्रिंटर एंड स्कॅनर 

१६ | १००१२ | रिसर्च बायनाकुलर मायक्रोस्कोप | १० | ५७६३० ५७६३०० 

१७ | ११३६३ | सेंट्रीफ्युज मशीन २ ७०००० १४०००० 

९४७ ॥ १) मायक्रोस्कोप बायनाकुलर रिसर्च ० नक 

(मीडीयम एंड) 

१९ | १०७९७ | लंबोरंटरी रेफ्रोजिरेटर ९४००० २८२००० 

२० ११२५० | स्लिट लम्प हाय एंड ५००००० ५००००० 

२१ | ११२०५ | अँफिलेडन टोनोमिटर हिन ४७५००० ४७५००० 

११२०६ | अँटो रिफ्रेक्टोमिटर विथ 

२२ रागोगिरर ष्र ४५०००० ४५०००० 

२३ | ११२२८ | मॅडोक्सींग Lf a 2400 २५०० 

२४ | ११२५७ | सायनाप्टोफोर वि ५०००० ५०००० 

एकूण ८२,८६,४०० 
अटी :- 

१ सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस प्रदान 
करण्यात येत आहे. 

२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

३) संस्था स्तरावर खरेदी करण्यात येणारी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१३/प्रशा-१ 


2. 


धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक 
संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात 
आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टळवरुन ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे 
विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 


४) सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा 


जास्त नसल्याची खात्री आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


५) सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री साठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची 


तसेच नवीन पदनिर्मीतीची आवरयकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


६) सदर यंत्रसामुग्री / साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार 


साधनपुरवठा करु शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त 
होऊ शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता 
यांनी प्रमाणित करावे. 


७ प्रस्तावित यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत 


केलेला नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत 
आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 


) मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


९) सदर विषयी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता 


प्रदान करण्यात आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च 
केला जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


०) उपरोक्त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 


परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या ज्ीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


१) सद्यस्थितीत महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम, २०२३ ची 


अंमलबजावणी दिनांक १० मे, २०२३ पासून सुरु झाळेली असल्याने प्रस्तुत खरेदी महाराष्ट्र 
वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी. 


या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 


४२१० | | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवळी खच 


03 = | वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 


१०५ = | विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 


(00) (३७) गं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 


4Q = | यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१३/प्रशा-१ 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१४१७४००६७८१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUDHIR Cn ee ox 


AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b8240 
J AYA 6eea05963bc456f1e1e8621e5917d8305, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E9D37D499A521B728AEB3DC8 
£C38B759420308B9FD7816002B4AFOFFBF111 
1D7, cn=SUDHIR JAYA SHETTY 


Date: 2024.02.14 21:12:33 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

२) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

४) अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई 
) 
) 


५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 
६) निवडनस्ती (प्रहञा-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


